महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 
सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या 
पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन Bal क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.६३/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २२ जून, २०२३ 


वाचा : 
ग्राम विकास विभाग, शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्रक्र.५२/आस्था-३ अ, 
दिनांक २५ मे, २०२३ 


शासन Sear : 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम 


४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार, या विभागातील श्री.सुधाकर महादेव पंडे, सहायक गट विकास 


अधिकारी यांना सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नेर, जिल्हा यवतमाळ या पदावर 


वाचा मधील दिनांक २५ मे, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आली होती. सदर 


आदेशात अंशत: बदल करून श्री.सुधाकर महादेव GS यांना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ३ 


मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले । सुधारित पदस्थापनेचे पद व शेरा 
पद व ठिकाण ठिकाण 
१ ? व § 
शि श्री.सुधाकर महादेव पंडे, सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी, 
सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत | पंचायत समिती, आर्णी, जिल्हा | अंशत: बदल 
समिती, नेर, जिल्हा यवतमाळ यवतमाळ 
०२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापना 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.६३/आस्था-३ अ 


०३. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सदर आदेशाची 


तात्काळ अंमलबजावणी करून श्री.पंडे यांना पदस्थापनेच्या पदावर रूजू करून घ्यावे व अनुपालन 


अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/99॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२११५३०५२३२२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


fe ७ ० :2 


on SG  -€१ 


SANDIP 
BHIMRAJ 
GAIKWAD 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=89¢48a324e9cda6e93e2accfl Of16b249 
6fc3b6646265c89c7aaed63136483Ff, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D2D6FEEC394D12102E6643D56 
C031FC6299A6B4B20290E33B01 1672396D5ABE 
5, cn=SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 

Date: 2023.06.22 13:45:18 +05'30' 


(संदिप गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ. 
संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


